अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या 
पुनर्रचनेसंदर्भात गठीत समितीस दिनांक 
३०/६/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. : संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-१७मार्च, २०१८. 
संदर्भ :- 


१) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, 
दिनांक-१६/११/२०१५. 
2) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, 
दिनांक -१/२/२०१६. 
3) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, 
दिनांक -३०/४/२०१६. 
४ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, 
दिनांक-१९/१०/२०१६. 
५) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, 
दिनांक -२२/३/२०१७. 
६) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, 
दिनांक -१९/७/२०१७. 
७ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, 
दिनांक -१२/१०/२०१७. 
८) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६, 
दिनांक -२२/१२/२०१७. 
९) सदस्य सचिव, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय पुनर्रचना समिती तथा संचालक, अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र.असांस/२०१८/ पुनर्रचना/प्रमा/७४, 
दिनांक २०/२/२०१८. 
प्रस्तावना :- 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाची पुनर्रचना करण्याकरीता संदर्भ क्र.१ येथील शासन 
निर्णयाद्वारे प्रधान सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती 
गठित करण्यात आली होती. सदर समितीस संदर्भ क्र. २ ते ५ येथील शासन निर्णयांद्वारे मुदतवाढ 
देण्यात आली होती. संदर्भ क्र. ६ येथील शासन निर्णयाद्वारे सदर समितीचे श्री. सीताराम कुंटे, अपर 
मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली पुनर्गठन करण्यात आले असून, संदर्भ 
क्र.७ व ८ येथील शासन निर्णयाद्वारे सदर समितीस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सदर मुदतवाढ ही 
दिनांक २८/२/२०१८ रोजी संपुष्टात आली आहे. 
शासन निर्णय :- 


अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाची पुनर्रचना करण्याकरीता संदर्भ क्र. ६ येथील शासन 
निर्णयाद्वारे श्री. सीताराम कुंटे, अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१०१५/प्र.क्र.२२९/का.१४२६ 


पुनर्गठीत केलेल्या आणि संदर्भ क्र. ७ व ८ येथील शासन निर्णयांद्वारे मुदतवाढ दिलेल्या / पुनर्रचना 
केलेल्या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी दिनांक ३०/६/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 
आहे. 

2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०३१७१४५३२३३५१६ असा आहे. 
सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझांनुसार व नांवाने, 
Priyanka Ranjan 


Digitally signed by Priyanka Ranjan Chhapwale 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2295c5c50b6a2aa03b2654fd2f5f69a709a20ae44359 


Chhapwale one aan iseecanse noone 
(प्रियांका छापवाले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
२) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा, यांचे स्वीय सचिव, विधानमंडळ, मुंबई 
३) मा. मंत्री / राज्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
४) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
५) श्री. जयंतकुमार बांठीया, माजी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
६) अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
७) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
८) अपर मुख्य सचिव, (वित्तीय सुधारणा) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
९) श्री. अजयकुमार गुप्ता, उप महासंचालक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नवी दिल्ली. 
१०) डॉ. अभय पेठे, Professor in Urban Economics, University of Mumbai 
११) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
१२) महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
१३) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना विनंती की, सदर शासन निर्णय 
अध्यक्ष, राजपत्रित / अराजपत्रित अधिकारी / कर्मचारी संघटना, अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालय, मुंबई यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात यावा. 
संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / लेखाकोष भवन, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-८ / आ.पु.क.),मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
कार्यासन अधिकारी (का. १४२७, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
निवडनस्ती-का.१४२६. 


१४ 
94 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


Soa 8a ee ae ae 


मम ममल 


पृष्ठ २ पैकी २ 


